RNINo . MAHBIL 2012147976 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


FANIIta 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - पुणे विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ८, अंक - २ ] 


सोमवार , जानेवारी २१ , २०१ ९ / माघ १ , 


शके १ ९ ४० 


[ पृष्ठे ८ 


असाधारण क्रमांक २ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


प्रपत्र ड 


विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या नेमणुका 


क्रमांक पगम/ एसआर -३ /२०१९.-- जिल्हाधिकारी, पुणे जिल्हा , पुणे या आदेशाद्वारे सोबत जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या 
पात्र व्यक्तींची पुणे जिल्ह्याचे विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करीत आहे. ही नियुक्ती सामान्यत : हा निर्णय निर्गमित केलेल्या 
तारखेपासून ५ वर्षांकरिता अथवा पुढील आदेश होईपर्यंत अस्तित्वात राहील . तसेच राज्य शासनास विशेष कार्यकारी अधिकारी यांची 
ही नियुक्ती वरील कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वी केव्हाही , कोणतीही कारणे न देता संपुष्टात आणण्याचा अधिकार राहील. 

२. विशेष कार्यकारी अधिकारी पुढे उल्लेख केलेली कर्तव्ये पार पाडण्यास सक्षम राहतील . 


( एक ) साक्षांकनाचे काम 


विशेष कार्यकारी अधिकारी हे केवळ " साक्षांकनाचे" काम करतील. मूळ कागदपत्रे प्रत्यक्ष पाहिल्याशिवाय त्यांनी साक्षांकन करू 
नये. तसेच परिशिष्ट " ५ " मधील रबरी शिक्क्यासह मूळ कागदपत्रांच्या छायांकित प्रतींवर न चुकता दिनांकासहित साक्षांकन करावे. 
मूळ कागदपत्रांपेक्षा वेगळी माहिती नमूद असलेल्या कागदपत्रांवर विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी साक्षांकन करू नये. वेगळी माहिती 
असलेल्या कागदपत्रांवर जर " सत्य प्रत" म्हणून साक्षांकन केल्यास त्यामुळे होणाऱ्या सर्व प्रकारच्या परिणामांकरिता "विशेष कार्यकारी 
अधिकारी" म्हणून साक्षांकन करणारी व्यक्ती जबाबदार राहील . अशी घटना उघडकीस आल्यास त्या व्यक्तीची विशेष कार्यकारी अधिकारी 
म्हणून करण्यात आलेली नियुक्ती रद्द करण्यात येईल व तो / ती विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून पुनर्नियुक्तीस अपात्र असेल . 

( दोन ) विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून केलेली नियुक्ती " मानसेवी" असल्यामुळे विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्याला कोणतेही मानधन 
अथवा वेतन/ भत्ते अनुज्ञेय असणार नाहीत . 

( तीन ) विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्त झालेल्या व्यक्तीने घरावर , दुकानावर , कार्यालयावर स्वत : च्या नावासह "विशेष 
कार्यकारी अधिकारी " असा फलक लावावा . त्यांच्या नियुक्तीबाबत कालावधी संपुष्टात आल्यावर लागलीच त्यांनी सदर फलक काढावेत . 
तथापि , त्यांनी त्यांच्या कुठल्याही वाहनावर "विशेष कार्यकारी अधिकारी " असा उल्लेख करू नये. 

( चार ) " ओळख परेड" तसेच " मृत्युपूर्व जबानी" यासाठी विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी उपस्थित राहू नये. 
( पाच) " उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र " देण्याचे अधिकार विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांना नसतील . 

( सहा ) नियुक्तीचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्याने साक्षांकनाचे काम करू नये व सर्व साहित्य 
जिल्ह्याधिकारी यांचेकडे तात्काळ परत करावे. अन्यथा अशी व्यक्ती विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून पुनर्नियुक्तीसाठी अपात्र ठरेल. 


( १ ) 


एच-६०४ , भाग एक - असा . ( पु.वि.पु.) - २ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - असाधारण-- पुणे विभागीय पुरवणी, २१ जानेवारी , २०१९ / माघ १, शके १ ९ ४० 


( सात) नियुक्त करण्यात आलेल्या विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांना मोहोर उमटविण्यासाठी शिक्का नजीकच्या तहसीलदार कार्यालयाकडून 
उपलब्ध करून घ्यावा . तसेच साक्षांकित केलेल्यांची माहिती एका नोंदवहीत न चुकता नमूद करावी व ज्या वेळेस या नोंदवहीची 
अवलोकनासाठी मागणी संबंधित पोलीस आयुक्त /जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांचेकडून केली जाईल त्यावेळी ती तात्काळ उपलब्ध करून 
देण्यात यावी. 


अनुसूची 


अ . क्र . 


नियुक्ती क्रमांक 


उमेदवारांची नावे 


पत्ता 


१ 


२ 


به 


४ 


१ 


१५०८ 


१५० ९ 


२ 
३ 


१५१० 


श्री . मल्हारी दशरथ जाधव 
श्री . महेश ब्रम्हदेव निंबाळकर 
श्री . बाळासाहेब राजाराम नगरे 
श्री . सुरज रामचंद्र वनसाळे 
श्री . दिलीप महादेव धापटे 


OC 


१५११ 


१५१२ 


५ 

६ 


१५१३ 


श्री . कैलास जयराम शिंगाडे 


७ 


१५१४ 


श्री . तात्यासाहेब मंजाबा घाटे 


८ 


१५१५ 


श्री . कांतीलाल चोखोबा जाधव 


१५१६ 


श्री . प्रबोधचंद्र पंढरीनाथ सावंत 


रा . अथुर्णे, इंदापूर , पुणे . 
रा . इंदापूर , पुणे . 
रा . थोरातवाडी, इंदापूर , पुणे . 
रा . नऊदरे लासुर्णे, इंदापूर , पुणे . 
रा . भरणेवाडी , इंदापूर , पुणे. 
रा . शेळगाव, इंदापूर , पुणे . 
रा . कळंब , इंदापूर , पुणे. 
रा . आनंदनगर , इंदापूर , पुणे , 
रा. स . नं . १३२/ २- अ/ ४ , लभडे पार्क , प्लॉट नंबर 
१ , वारजे टेलिफोन एक्सचेंजजवळ, वारजे, पुणे. 
रा. रेंजहिल्स टाईप -२ , १/१२, खडकी, पुणे . 
रा . १५७, सोलापूर बाजार , कॅम्प, पुणे -१ 
रा . २३९ , बलवार आळी, गुरुवार पेठ , पुणे. 
रा . पिरंगुट , पुणे. 
रा. पिरंगुट , पुणे. 
रा . मु . पो . नीरा, तालुका पुरंदर, जिल्हा पुणे. 
रा. स. नं. १३० , दांडेकर पूल , रामकृष्ण मठासमोर , 
सिंहगड रोड, पुणे. 

नवल किशोर राम, 
जिल्हाधिकारी , पुणे. 


१० 


१५१७ 


११ 


१५१८ 


१२ 


१५१ ९ 


१३ 


१५२० 


श्री . सागर गुलाब चव्हाण 
श्रीमती माधवी प्रकाश अरगडे 
श्री . सागर विजय ढोणे 
श्री . सुयोग बा . गोळे 
श्री . दिलीप सि . गोळे 
श्री . मोहम्मदगौस मुबारक आतार 
श्री . अमोल विनायक शिंदे 


१४ 


१५२१ 


१५ 


१५२२ 


१६ 


१५२३ 


पुणे , २० जानेवारी २०१९ . 


प्रपत्र ड 


विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या नेमणुका 


क्रमांक पगम/ एसआर-४/ २०१ ९ .-- जिल्हाधिकारी, पुणे जिल्हा, पुणे या आदेशाद्वारे सोबत जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या 
पात्र व्यक्तींची पुणे जिल्ह्याचे विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करीत आहे. ही नियुक्ती सामान्यत : हा निर्णय निर्गमित केलेल्या 
तारखेपासून ५ वर्षांकरिता अथवा पुढील आदेश होईपर्यंत अस्तित्वात राहील. तसेच राज्य शासनास विशेष कार्यकारी अधिकारी यांची 
ही नियुक्ती वरील कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वी केव्हाही, कोणतीही कारणे न देता संपुष्टात आणण्याचा अधिकार राहील . 

२. विशेष कार्यकारी अधिकारी पुढे उल्लेख केलेली कर्तव्ये पार पाडण्यास सक्षम राहतील . 


( एक ) साक्षांकनाचे काम 


विशेष कार्यकारी अधिकारी हे केवळ " साक्षांकनाचे" काम करतील . मूळ कागदपत्रे प्रत्यक्ष पाहिल्याशिवाय त्यांनी साक्षांकन करू 
नये. तसेच परिशिष्ट " ५ " मधील रबरी शिक्क्यासह मूळ कागदपत्रांच्या छायांकित प्रतींवर न चुकता दिनांकासहित साक्षांकन करावे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - असाधारण-- पुणे विभागीय पुरवणी, २१ जानेवारी, २०१९ / माघ १, शके १९ ४० 


३ 


मूळ कागदपत्रांपेक्षा वेगळी माहिती नमूद असलेल्या कागदपत्रांवर विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी साक्षांकन करू नये. वेगळी माहिती 
असलेल्या कागदपत्रांवर जर " सत्य प्रत " म्हणून साक्षांकन केल्यास त्यामुळे होणाऱ्या सर्व प्रकारच्या परिणामांकरिता "विशेष कार्यकारी 
अधिकारी" म्हणून साक्षांकन करणारी व्यक्ती जबाबदार राहील. अशी घटना उघडकीस आल्यास त्या व्यक्तीची विशेष कार्यकारी अधिकारी 
म्हणून करण्यात आलेली नियुक्ती रद्द करण्यात येईल व तो / ती विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून पुनर्नियुक्तीस अपात्र असेल . 

( दोन) विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून केलेली नियुक्ती " मानसेवी" असल्यामुळे विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्याला कोणतेही मानधन 
अथवा वेतन/ भत्ते अनुज्ञेय असणार नाहीत. 

( तीन) विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्त झालेल्या व्यक्तीने घरावर , दुकानावर , कार्यालयावर स्वत : च्या नावासह "विशेष 
कार्यकारी अधिकारी " असा फलक लावावा . त्यांच्या नियुक्तीबाबत कालावधी संपुष्टात आल्यावर लागलीच त्यांनी सदर फलक काढावेत . 
तथापि , त्यांनी त्यांच्या कुठल्याही वाहनावर "विशेष कार्यकारी अधिकारी" असा उल्लेख करू नये. 

( चार) " ओळख परेड " तसेच " मृत्युपूर्व जबानी" यासाठी विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी उपस्थित राहू नये. 
( पाच) " उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र" देण्याचे अधिकार विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांना नसतील. 

( सहा) नियुक्तीचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्याने साक्षांकनाचे काम करू नये व सर्व साहित्य 
जिल्ह्याधिकारी यांचेकडे तात्काळ परत करावे. अन्यथा अशी व्यक्ती विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून पुनर्नियुक्तीसाठी अपात्र ठरेल . 

( सात ) नियुक्त करण्यात आलेल्या विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांना मोहोर उमटविण्यासाठी शिक्का नजीकच्या तहसीलदार कार्यालयाकडून 
उपलब्ध करून घ्यावा. तसेच साक्षांकित केलेल्यांची माहिती एका नोंदवहीत न चुकता नमूद करावी व ज्या वेळेस या नोंदवहीची 
अवलोकनासाठी मागणी संबंधित पोलीस आयुक्त /जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांचेकडून केली जाईल त्यावेळी ती तात्काळ उपलब्ध करून 
देण्यात यावी. 


अनुसूची 


अ . क्र . 


नियुक्ती क्रमांक 


उमेदवारांची नावे 


पत्ता 


१ 


२ 


३ 


४ 


१५२४ 


१ 
२ 

३ 


१५२५ 


१५२६ 


सौ . अभिलाषा संकेत वाघमारे 
श्री . संकेत विलास वाघमारे 
श्री . किरण रामभाऊ येळवंडे 
श्री . सतिश मारुती ठोंबरे 
श्री . रोहन चंद्रकांत खिलारे 
श्री . योगेश शंकर काशिलकर 


४ 


१५२७ 


रा . आळंदी देवाची, खेड , पुणे , 
रा. आळंदी देवाची, खेड , पुणे. 
रा . आळंदी देवाची, खेड , पुणे. 
रा . मामुर्डी, देहूरोड , हवेली, पुणे. 
रा . शंकरशेठ रोड , कॅम्प, पुणे. 
रा . मु . पो . लवळे, मुळशी, पुणे. 

नवल किशोर राम , 
जिल्हाधिकारी , पुणे. 


१५२८ 


५ 

६ 


१५२ ९ 


पुणे, २० जानेवारी २०१९ . 


प्रपत्र ड 


विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या नेमणुका 


क्रमांक पगम /एसआर-५/ २०१९ .-- जिल्हाधिकारी, पुणे जिल्हा , पुणे या आदेशाद्वारे सोबत जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या 
पात्र व्यक्तींची पुणे जिल्ह्याचे विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करीत आहे. ही नियुक्ती सामान्यत : हा निर्णय निर्गमित केलेल्या 
तारखेपासून ५ वर्षांकरिता अथवा पुढील आदेश होईपर्यंत अस्तित्वात राहील. तसेच राज्य शासनास विशेष कार्यकारी अधिकारी यांची 
ही नियुक्ती वरील कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वी केव्हाही, कोणतीही कारणे न देता संपुष्टात आणण्याचा अधिकार राहील , 

२. विशेष कार्यकारी अधिकारी पुढे उल्लेख केलेली कर्तव्ये पार पाडण्यास सक्षम राहतील. 
( एक ) साक्षांकनाचे काम 

विशेष कार्यकारी अधिकारी हे केवळ " साक्षांकनाचे" काम करतील. मूळ कागदपत्रे प्रत्यक्ष पाहिल्याशिवाय त्यांनी साक्षांकन करू 
नये. तसेच परिशिष्ट " ५" मधील रबरी शिक्क्यासह मूळ कागदपत्रांच्या छायांकित प्रतींवर न चुकता दिनांकासहित साक्षांकन करावे. 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - असाधारण-- पुणे विभागीय पुरवणी, २१ जानेवारी , २०१९ / माघ १, 


शके १ ९ ४० 


मूळ कागदपत्रांपेक्षा वेगळी माहिती नमूद असलेल्या कागदपत्रांवर विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी साक्षांकन करू नये. वेगळी माहिती 
असलेल्या कागदपत्रांवर जर " सत्य प्रत " म्हणून साक्षांकन केल्यास त्यामुळे होणाऱ्या सर्व प्रकारच्या परिणामांकरिता "विशेष कार्यकारी 
अधिकारी" म्हणून साक्षांकन करणारी व्यक्ती जबाबदार राहील . अशी घटना उघडकीस आल्यास त्या व्यक्तीची विशेष कार्यकारी अधिकारी 
म्हणून करण्यात आलेली नियुक्ती रद्द करण्यात येईल व तो / ती विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून पुनर्नियुक्तीस अपात्र असेल . 

( दोन ) विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून केलेली नियुक्ती " मानसेवी" असल्यामुळे विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्याला कोणतेही मानधन 
अथवा वेतन/ भत्ते अनुज्ञेय असणार नाहीत . 

( तीन ) विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्त झालेल्या व्यक्तीने घरावर , दुकानावर , कार्यालयावर स्वत : च्या नावासह "विशेष 
कार्यकारी अधिकारी " असा फलक लावावा . त्यांच्या नियुक्तीबाबत कालावधी संपुष्टात आल्यावर लागलीच त्यांनी सदर फलक काढावेत . 
तथापि , त्यांनी त्यांच्या कुठल्याही वाहनावर "विशेष कार्यकारी अधिकारी" असा उल्लेख करू नये. 

( चार) " ओळख परेड " तसेच " मृत्युपूर्व जबानी " यासाठी विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी उपस्थित राहू नये. 
( पाच) " उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र " देण्याचे अधिकार विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांना नसतील . 

( सहा) नियुक्तीचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्याने साक्षांकनाचे काम करू नये व सर्व साहित्य 
जिल्ह्याधिकारी यांचेकडे तात्काळ परत करावे. अन्यथा अशी व्यक्ती विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून पुनर्नियुक्तीसाठी अपात्र ठरेल. 

( सात ) नियुक्त करण्यात आलेल्या विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांना मोहोर उमटविण्यासाठी शिक्का नजीकच्या तहसीलदार कार्यालयाकडून 
उपलब्ध करून घ्यावा . तसेच साक्षांकित केलेल्यांची माहिती एका नोंदवहीत न चुकता नमूद करावी व ज्या वेळेस या नोंदवहीची 
अवलोकनासाठी मागणी संबंधित पोलीस आयुक्त /जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांचेकडून केली जाईल त्यावेळी ती तात्काळ उपलब्ध करून 
देण्यात यावी. 


अनुसूची 


अ . क्र . 


नियुक्ती क्रमांक 


उमेदवारांची नावे 


पत्ता 


१ 


२ 


سه 


४ 


१ 


१५३० 


श्री . पवन दिपक चरेजा 


रा . ए -२०१, अमिता अपार्टमेंट , ४२४ - क , शनिवार 


पेठ , पुणे-३० . 


१५३१ 


श्री . दिपक अनंतराव आवटे 


२ 

३ 


१५३२ 


श्री . निरंजन बाळासाहेब दाभेकर 


४ 


१५३३ 


श्री . निलेश शशिकांत वावरे 


५ 


१५३४ 


श्री . मयुर अनिल पवार 


६ 


१५३५ 


श्री . रविंद्र महादेव गांधी 
श्री . राकेश अशोक पोटे 


७ 


१५३६ 


८ 


१५३७ 


श्री . चेतन चंद्रकांत अवघडे 


तुळशीबाग , राम मंदीर , पुणे . 
५२५ , नारायण पेठ , पुणे-३०. 
६८४, नारायण पेठ , पुणे. 
९ ०२ , सदाशिव पेठ , श्री . सद्गुरू निवास , 

निवास , राजाराम 
मंडळ जवळ , पुणे . 
१ ९ ० / ४ , सदाशिव पेठ , गांजवे चौक , पुणे. 
१८५३, सदाशिव पेठ , भिकारदास मारुती रोड , 
चांभार आळी, पुणे -३० . 
सावधान मंडळच्या मागे, ६३३, गंज पेठ , महात्मा 
फुले पेठ, पुणे-४२. 
५२५, नारायण पेठ , पुणे-३०. 
६५/४ , नवी पेठ , पुणे -३० . 
४६०/६२ , नारायण पेठ , पुणे-३० . 
२८६, नवी पेठ, पुणे-३० . 
३०४, नवी पेठ , विठ्ठल मंदिराशेजारी, पुणे 
१००४/०५, राजेंद्रनगर , विवेक श्री . अपार्ट ., 
ओ-२४१८ , पुणे -३० . 


or 


१५३८ 


श्री . गौरव विनायक पवार 


१० 


१५३९ 


श्री . अनंतराव दगडोबा गांजवे 


११ 


१५४० 


श्री . राजेंद्र शंकरलाल पंडीत 


१२ 


१५४१ 


१३ 


१५४२ 


श्री . संजय कांतीलाल घुगे 
श्री . हेमंत सुरेश शेवाळे 
श्री . अनिकेत भाऊ खेडेकर 


१४ 


१५४३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - असाधारण-- पुणे विभागीय पुरवणी, २१ जानेवारी, २०१९ / माघ १, शके १९ ४० 


५ 


अनुसूची - चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


१५ 


१५४४ 


श्री . कमलेश धनंजय पाठक 


१६ 


१५४५ 


१७ 


१५४६ 


श्री . अजिंक्य अशोक येनपुरे 
महेंद्र बाबुराव चलमल 
निखिल रत्नाकर दिवसे 


१८ 


१५४७ 


१ ९ 


१५४८ 


श्री . तेजस सदाशिव माने 


२० 


१५४ ९ 


श्री . अमोल अशोक थोरात 


२१ 


१५५० 


सचिन गोविंद ढमढेरे 


२२ 


१५५१ 


सिद्धेश विनायक कांबळे 


२३ 


१५५२ 


फारूक हारून अन्सारी 


२४ 


१५५३ 


१३/१८३, लोकमान्यनगर , दत्त मंदिराजवळ , 
पुणे -३० 
३७६ / अ , शुक्रवार पेठ , पुणे-२ 
५४- ईपी ९ ६, लोहियानगर , गंजपेठ, पुणे . 
२५१, घोरपडे पेठ , नम्रता बिल्डिंग शेजारी , पुणे. 
६३३, गंज पेठ , पुणे . 
३३२ , गुरुवार पेठ , पुणे. 
१०३, भवानी पेठ , विजय वल्लभ स्कूल , अंगारशहा 
तकिया. 
४९ ५ , शुक्रवार पेठ , पुणे -४२. 
३४८ , घोरपडे पेठ , पुणे -४२. 
९९, घोरपडे पेठ , पुणे -४२ . 
२४७, गुरुवार पेठ , पुणे-४२ . 
१५३, महात्मा फुले पेठ, पुणे -४२ . 
४८५, शनिवार पेठ , कडबेआळी, पुणे . 
६ ९ ५, नारायण पेठ , पुणे . 
२३०, बुधवार पेठ , काका हलवाई चौक , 
१५४९ , सदाशिव पेठ , पुणे . 
६५२ , बुधवार पेठ, पुणे . 
८३५, सदाशिव पेठ , पुणे . 
१४८५ , शुक्रवार पेठ , पुणे . 
स . नं . ३० , दांडेकर पुल , पुणे -३० . 
२५७, दत्तवाडी, आनंदीबाई गाडगीळ दवाखान्यामागे, 


२५ 


श्री . तुषार मोहन 

रजपूत 
श्री . आकाश गुलाब बेनीवाल 
सुनिता गिरीश कोठावळे 
श्री . निखिल धनंजय डिंबळे 


१५५४ 


२६ 


१५५५ 


२७ 


१५५६ 


२८ 


१५५७ 


श्री . कुणाल दत्तात्रय आहेर 


२ ९ 


१५५८ 


स्वप्नाली प्रदीप घोडके 


३० 


१५५ ९ 


आनंद नंदकिशोर पाटील 


३१ 


१५६० 


३२ 


१५६१ 


माधुरी अविनाश पंडीत 
श्री . नंदकुमार साधु जाधव 
श्री . प्रवण शरद गंजीवाले 


३३ 


१५६२ 


३४ 


१५६३ 


उषा गणेश भालेराव 


३५ 


१५६४ 


श्री . लिंबाजी अभिमन्यु चव्हाण 


पुणे -३० . 


३६ 


१५६५ 


सौ . सिमा देविदास जांभुळकर 
श्री . अशोक बाळकृष्ण महानुभाव 


३७ 


१५६६ 


३८ 


१५६७ 


कैस अन्वर शेख 


३ ९ 


१५६८ 


वृषाली संदीप जांभुळकर 
श्री . रोहन चंद्रकांत खिलारे 


४० 


१५६९ 


४१ 


१५७० 


विनिता मकरंद काळे 


३८७, बुधवार पेठ , चोळखण आळी, पुणे. 
महानुभाव श्रीकृष्ण मंदिर , ३५८ , गणेश पेठ , 
पुणे -२ . 
३३८ / २- ब , घोरपडे पेठ , सोलर हौ . सो . 
प्यानासिया सोसा., विकासनगर , वानवडी, पुणे . 
पुणे कॅम्प रोड , शंकरशेठ रोड, पुणे . 
पोतनीस परिसर , कर्वेनगर , पुणे . 
सत्यजित सोसा., एरंडवणा, पुणे. 
स . नं . ५०/१ , कृष्णा सोसा . , आशिष गार्डन 
समोर , कोथरुड , पुणे. 
कॅनॉल खाली, गल्ली क्रमांक २, कर्वेनगर, पुणे . 
शाहु कॉलनी नंबर ७- D, कर्वेनगर , पुणे -५२ . 
काकडे सिटी, कर्वेनगर , पुणे-५२. 


४२ 


१५७१ 


माणिक अरविंद दीक्षित 


४३ 


१५७२ 


श्री . दत्ताराम शांताराम महाडीक 


४४ 


१५७३ 


नंदिनी शिवाजी करकुंडे 
सौ . ज्योती किशोर जगताप 


४५ 


१५७४ 


४६ 


१५७५ 


सारिका हेमकांत मोरे 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - असाधारण-- पुणे विभागीय पुरवणी, २१ जानेवारी , २०१९ / माघ १, 


शके १ ९ ४० 


अनुसूची -- चालू 


१ 


२ 


३ 


30 


४७ 


१५७६ 


विजया अनिल वलवे 


४८ 


१५७७ 


श्रीमती पुनम अजित माटे 
निकिता सचिन नरवाडे 


४ ९ 


१५७८ 


५० 


१५७ ९ 


श्री . रवि कुट्टी पुजारी 


५१ 


१५८० 


श्री . आकाश नामदेव कोंढाळकर 


६०५, सी -२ , बिल्डिंग , काकडे सिटी, कर्वेनगर. 
पुणे-५२ . 
साईकृपा सोसा., इंगळेनगर, वारजे, पुणे. 
नवचैतन्य सोसा ., वारजे जकात नाका , पुणे . 
स . नं . १२० , घर नं . ४२५, संतोषनगर , कात्रज , 
पुणे-४६. 
६५८/६, कृष्णानगर , अप्पर कोंढवा रोड , महेश 
सांस्कृतिक भवनजवळ , पुणे-३७. 
ए/ १२ , कमल हाईट्स , स. नं . ३४/४, धनकवडी , 
पुणे. 
तेजोवलय सोसा ., स . नं . ११८/ २ - क , बिल्डिंग 
बी -१ , वारजे, 
रा . फ्लॅट नं . २ , आनंदपार्क सहकारी गृहरचना 
संस्था मर्यादित , स . नं . ५४, वडगाव बु. , पुणे 


५२ 


१५८१ 


श्री . युवराज उत्तम पवार 


५३ 


१५८२ 


श्री . ज्ञानेश्वर जगन्नाथ हांडे 


पुणे-५८ . 


५४ 


१५८३ 


श्री . केशवराव रामचंद्र शिंदे 


४१ . 


५५ 


१५८४ 


सौ . अभिलाषा संकेत वाघमारे 


५६ 


१५८५ 


श्री . संकेत विलास वाघमारे 


५७ 


१५८६ 


सौ . आरती जयकुमार शर्मा 


, 


५८ 


१५८७ 


श्री . छत्रभुज सिताराम झाडे 


घर नं . ९ ११, आळंदी देवाची, तालुका खेड , 
जिल्हा पुणे . 
घर नं . ९ ११, आळंदी देवाची, तालुका खेड , 
जिल्हा पुणे . 
स . नं . ७/२/३, सद्गुरू कॉलनी, इंद्रायणीनगर , 
थेरगाव , पुणे -३३ . 
स . नं . ६८ , तापकीरनगर , रहाटणी, काळेवाडी , 
पुणे-१७. 
५१८/१, ज्ञानेश्वर माऊली कॉलनी, एम . एम . 
कॉलेजसमोर , ज्योतिबानगर, काळेवाडी, पिंपरी, 
पुणे-१७. 
मोरया कॉलनी, तापकीरनगर, रहाटणी, काळेवाडी, 
पुणे-१७. 
श्रीराम मंदिर , रहाटणी गावठाण , रहाटणी, पुणे 


५ ९ 


१५८८ 


श्री . उमेश जनार्दन घोडेकर 


६० 


१५८ ९ 


श्री . मोहन माणिकराव पाटील 


६१ 


१५ ९ ० 


श्री . शाम अंकुशराव राजवाडे 


१७ . 


६२ 


१५ ९ १ 


श्री . रामदास दत्तात्रय कर्वे 


स . नं . ७१, तापकीरनगर, रहाटणी, काळेवाडी, 
पिंपरी , पुणे -१७. 
बी / ३, फ्लॅट नं . ४ , दर्शननगरी, चिंचवडगाव , 


६३ 


१५ ९ २ 


श्री . विजय रघुनाथ कोतवाल 


. 


पुणे -३३. 


४ 


१५ ९ ३ 


श्री . बापु जिभाऊ पवार 


६५ 


१५९ ४ 


श्री . संतोष बसिष्ठमुनी ओझा 


साई नगरी बिल्डिंग, बी विंग, फ्लॅट नं . १६, 
नंदादिप कॉलनी, नढेनगर, काळेवाडी, पुणे . 
स . नं . ६०/२/१, जयभवानी चौक , रहाटणी, 
काळेवाडी, लिंक रोड , श्रीनगर , पुणे-१७. 
स . नं . ५ ९ , २- बी / १ , वृंदावन कॉलनी, रहाटणी, 
पिंपरी, पुणे -१७. 


६६ 


१५ ९ ५ 


श्री . अनिलकुमार उदयराज यादव 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - असाधारण-- पुणे विभागीय पुरवणी, २१ जानेवारी, २०१९ / माघ १, शके १९ ४० 


७ 


अनुसूची -- चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


६७ 


१५ ९ ६ 


श्री . महादेव रामदास सुर्यवंशी 


६८ 


१५ ९ ७ 


शिंदे सुरेश तात्याबा 
श्री . सुभाष 

जिजाबा बनकर 


६ ९ 


१५ ९ ८ 


७० 


१५९९ 


श्री . गणेश बबनराव पिंजण 


७१ 


१६०० 


पूजा अमोल रासकर 
ऋषभ भरत नानावटी 


७२ 


१६०१ 


७३ 


१६०२ 


श्री . नितीन संभाजी पवार 


७४ 


१६०३ 


श्री . कमलेश अशोक साळवे 
सुयोग सुदाम कर्डिले 


७५ 


१६०४ 


७६ 


१६०५ 


रविराज अशोक बारगुजे 
गणेश लक्ष्मण कन्हेकर 


৩9 


१६०६ 


साई कॉलनी, निर्मल स्कूलच्या मागे, विजयनगर , 
काळेवाडी, पिंपरी, पुणे -१७. 
नवी सांगवी, चैत्रबन सोसायटी. 
स . नं . ३३१, स . नं . ६ ९/ ३ , परिस कॉलनी 
नं . १, तापकीरनगर , रहाटणी, काळेवाडी , पुणे. 
फ्लॅट नं. २, मोरया श्रीपम्म अपार्ट . , लक्ष्मीनगर , 
चिंचवड , पुणे -३३ . 
बिबवेवाडी वसाहत , पुणे. 
सॅलिसबरी पार्क , पुणे. 
३८/१, पर्वती दर्शन , पुणे -९ . 
कै . शंकरराव जाधवनगर , येरवडा, पुणे. 
सर्व्हे नं . ३४/१ , चंद्रभागा पार्क , खराडी रोड, 
चंदननगर , पुणे . 
रक्षकनगर , खराडी. 
सर्व्हे नं . ३४/१, तुकारामनगर , खराडी रोड , 
खराडी, पुणे . 
राजश्री कॉलनी, वडगावशेरी, पुणे. 
सर्व्हे नं. ५०/२, पुणे- नगर रोड, शाह मार्केटजवळ , 
शिवराज चौक , चंदननगर , 
स . नं . ७/३, अनुसया पार्क , खराडी, पुणे -१४. 
ई -६०४, श्री वुड्स , धानोरी गाव , मनपा पाण्याच्या 
टाकीजवळ , पुणे. 
हेल्थ कॅम्प , विर बाजीराव प्रतिष्ठान , पांडवनगर, 
वडारवाडी , पुणे. 
स . नं . २१५, गंगानगर , फुरसुंगी, पुणे . 
सातववाडी , हडपसर , पुणे. 
शिव पार्क , 

मांजरी 

बु . 
मांजरी फार्म , गुंड वस्ती. 
चारवाडा, मांजरी बु . 
बेल्हेकर वस्ती, मांजरी बु . 


७८ 


१६०७ 


जालिंदर लक्ष्मण तारळकर 


७ ९ 


१६०८ 


रमेश धोंडीबा पहाड 


८० 


१६० ९ 


- 


श्री . विष्णू आकुर ढोबळे 
श्री . रियाझ अकबर नदाफ 


८१ 


१६१० 


८२ 


१६११ 


सौ . सुप्रिया निलेश हनवते 


८३ 


१६१२ 


८४ 


१६१३ 


८५ 


१६१४ 


८६ 


१६१५ 


सुखदेव सिद्धप्पा कांबळे 
प्रसाद तुळशीराम तांबे 
सविता अमित गायकवाड 
राजेंद्र निवृत्ती गुंड 
सुभाष ज्ञानोबा घुले 
शैलेंद्र अरूण बेल्हेकर 
सारिका नितीन कापरे 


८७ 


१६१६ 


८८ 


१६१७ 


८ ९ 


१६१८ 


मगरपट्टा, हडपसर , 


९ ० 


१६१९ 


९ १ 


१६२० 


९ २ 


१६२१ 


९ ३ 


१६२२ 


राहुल काळूराम घुले 
पल्लवी स्वप्नील चतुर 
हेमलता संदीप घुले 
दत्तात्रय जयसिंग ननवरे 
विनय बाळासाहेब घुले 
संतोषी कृष्णकांत कोबल 
कृष्णा उद्धव घुले 


मांजरी बु., तालुका हवेली, जिल्हा पुणे . 
कोहिनूर व्हिलेज , मांजरी 

बु . 
मांजरी बु., तालुका हवेली, जिल्हा पुणे. 
गावठाण मारूती मंदिराजवळ , मांजरी बु. 
मांजरी बु., तालुका हवेली , जिल्हा पुणे . 
गोपाळपट्टी, मांजरी बु. 
मांजरी बु. , तालुका हवेली, जिल्हा पुणे. 


९ ४ 


१६२३ 


९ ५ 


१६२४ 


९ ६ 


१६२५ 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - असाधारण-- पुणे विभागीय पुरवणी, २१ जानेवारी, २०१९ / माघ १, 


शके १ ९ ४० 


अनुसूची -- चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


९ ७ 


१६२६ 


९ ८ 


१६२७ 


काजल अतुल घुले 
आकाश सुरेश पवार 
अन्वर मकबुल शेख 


९९ 


१६२८ 


१०० 


१६२ ९ 


संजू लक्ष्मण पटणपल्लू 


१०१ 


१६३० 


राजु माधवराव गायकवाड 


मांजरी बु., तालुका हवेली, जिल्हा पुणे. 
शिवचैतन्य कॉलनी, मांजरी 

बु . 
१०३/ ए, अशोका म्युज हौ.सोसा. , कोंढवा खुर्द, 
पुणे -४८ . 
सर्वे नं . ४० / A, संयोग कॉलनी , काळेपडळ, 
हडपसर , पुणे-२८ . 
सर्व्हे नं . १६५, शिवसेना चौक , माळवाडी, हडपसर , 
पुणे-२८ . 
स . नं . १३१, शिंदे वस्ती , आंबेडकरनगर, हडपसर , 
पुणे -२८. 
४४४, आल्हाट वसाहत , हडपसर , पुणे -२८ . 
स . नं . १३१, शिंदे वस्ती, आंबेडकरनगर, हडपसर , 
पुणे -२८. 
प्लॉट नं . १३० , सेक्टर नं . २७, जनता प्लॉट्स 
श्रीराम मंदिराजवळ, प्राधिकरण , निगडी, पुणे-१४. 


१०२ 


१६३१ 


वसंत रघुनाथ वाघमारे 


१०३ 


१६३२ 


सुहास गंगाराम आल्हाट 
राजु संभाजी कांबळे 


१०४ 


१६३३ 


१०५ 


१६३४ 


दिपक महादेव कोटकर 


- 


नवल किशोर राम, 
जिल्हाधिकारी , पुणे . 


पुणे , २० जानेवारी २०१९. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRIMANOJMANOHAR VAIDYA , PRINTED 
AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON 
COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006. EDITOR : SHRIMANOJ MANOHAR VAIDYA . 


